ग्रति, न 
सर्व जिल्हादंडाधिकारी, 
सर्व पोलीस आयुक्त, 
सर्व पोलीस अधिक्षक ी 

क्र.पीपीई ०१२००३/३४३/विशा-५ गृह विभाग (वि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

दिमांक १ ०० जानेवारी, २००४ 
FA: TA कलावंताच्या मागण्याबवाबत 
उक्त विषयास अनुसरुन कळविण्यात येते की, तमाशा कलावंत व तमाशा 

चालक यांनी शासनास त्यांच्या मागण्यांवर कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती त्यास 
अनुसरुन मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली दि.१६.०८.२००३ रोजी तमाशा कलावंत द 
तमाशाचालक यांची वैठक घेण्यात आली. त्यावेळी तमाशा या सांस्कृतिक कार्यक्रमास सध्या 
अनेक अडचणींना समोरे जावे लागत असल्याचे तसेच सदर व्यवसाय करणे दिवसेदिवस 
कठीण होत असल्याने व त्यामुळे एकेकाळी राज्याचे वैभव असलेली ही कला सादर 
करणाऱ्या तमाशा कलावंताची स्थितीही नाजूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने तमाशा 
व्यवसायास पूर्वीची ऊणितावस्था वैभद प्राप्त करुन देण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या गृह विभागाशी 
संबंधित मागण्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत 
आहेत त्याप्रमाणे तातडीने अंमलबजावणी करावी. 

q) wr चालकांकडून ज्या ठिकाणी तमाशाचा कार्यक्रम असतो त्या ठिकाणी 

कार्यक्रमाचे Free Passes देण्याबाबतची मागणी केली जाते यापुढे अशा wer Free 

Passes ची मागणी करण्यात येऊ नये. 

२) तंमाशाच्या कार्यक्रमास आयोजकांनी पोलीस बंदोदस्त देण्याची मागणी केल्यास योग्य 

लो पोलीस बंदोबस्त देण्याबाबत पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांनी कार्यवाही करावी. 

३) तमाशा हे ग्रामीण भागातील जनतेचे मनोरंजनाचे साधन असल्याने तमाशा 

कलावंताच्या व तमाशा चालकांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यंच्या अडचणी 

सोडविण्याळरिता जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व पोलीस आयुक्स यांनी आवश्यक ती 
उपाययोजन! करावी. 


ine 


अधिकारी Ray 
कक्ष , गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी 
१) सा.मुख्यसंत्री यांचे कार्यालय 
2 सा.उपमुख्वमंत्री यांचे कार्यालय 
३) - सा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
8) प्र.सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग. 


POAC NBOMARIYRS BAO 


